प्रधान मंत्री पोषण ठाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत 
कार्यरत डाटा tel ऑपरेटर्स यांच्या 
मानधनात वाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र. ४०/एस.डी. ३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ जून, २०२२ 
वाचा:- 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००९/प्र.क्र.९१/प्राशि-४, 
दि. १०/०२/२०१०. 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००९/प्र.क्र.९१/प्राशि-४, 
दि. २५/१०/२०१२. 

३) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१६/प्र.क्र.२५३/एस.डी.-३, 
दि. ०३/०१/२०१७. 

४ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.८०/एस.डी.-३, 
दि. ०६/०६/२०१८. 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.८०/एस.डी.-३, 
दि.०१ जानेवारी, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन दि. ०१ जानेवारी, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री 


पोषण शाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार योजना) कार्यरत डाटा एंन्द्री ऑपरेटर्स यांना 


रु. १५,९००/- प्रती माह इतके मानधन देण्यात येत आहे. किमान वेतन अधिनियम,१९४८ नुसार सदर डाटा 


एंन्ट्री ऑपरेटर्सना देण्यात येत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्कृत प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यात कार्यरत असलेल्या डाटा एंन्ट्री 


ऑपरेटर्स यांचे मानधन दरमहा रु.२०,६५०/- इतके करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर मानधन वाढ 


दि. ०१ जून, २०२२ पासून लागू राहील. 


२. यासाठीचा खर्च केंद्र शासनामार्फत प्रधान मंत्री पोषण aed! निर्माण योजनेअंतर्गत व्यवस्थापन, 


संनियंत्रण आणि मूल्यमापन (MME) या घटकाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.४०/एस.डी.३ 


३. सदर are निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७५/१४७१, दि.०४/०५/२०२२ 


आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९४/व्यय-५, दि.०६/०५/२०२२ अन्वये मिळालेल्या 


मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६०११६५२३८३१२१ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD 
ABAJIPATIL = = 
(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, Hare, मुंबई 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
१५) शिक्षणाधिकारी (प्राथ., जिल्हा परिषद (सवी 
) 
) 
) 


वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


